हज हाऊस, औरंगाबाद या इमारतीच्या 
बांधकामासाठी निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: हज-२०२०/प्र.क्र.२२/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०६ मार्च, २०२०. 


Get: १. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.हज-२००९/प्र.क्र.५८/का.५, 
दि.२२.०१.२०१० 


२. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.हज-२००९/प्र.क्र.५८/का.५, 
दि.१५.०५.२०१४. 

३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 
दि.०८.०७.२०१९. 


४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.११५/अर्थ-३, 
दि.२२.०१.२०२०. 
. अधिक्षक अभियंता (टी.पी.-॥ & एन. टी.), सिडको लि., नवीन औरंगाबाद यांचे 
पत्र, दि.२९.०१.२०२० 
६. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.हज-२०२०/प्र.क्र.२२/का-५, 
दि.११.०२.२०२० 


शुद्धीपत्रक ] द्धीपत्रक:- 


उपरोक्त विषयावरील संदर्भ क्र.६३ येथीळ शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र. १ मध्ये 


Cc 
ae 


सुधारणा करण्यात येत असून सदर परिच्छेद खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा:- 
“सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये “मागणी क्र. झेड ई-१ , २२३५, सामाजिक 


सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २००, इतर कार्यक्रम, (०१) (१९) हज समितीला 


सहायक अनुदान (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२३५ ए २७६)” या 


लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीत निधीच्या ६०% म्हणजे रु.६.०० कोटी इतका उपलब्ध निधी 


हज हाऊस, औरंगाबाद या इमारतीच्या बांधकामासाठी सिटी अँण्ड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट 


कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि., मुंबई यांना वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर रक्‍कम इ.सी.एस. द्वारे अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई यांच्या धनादेशाद्वारे सदर रकमेचे प्रदान “उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः हज-२०२०/प्र.क्र.२२/का-५ 


संचाळक, सिटी अँण्ड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि., मुंबई” यांना 
करण्यात येईल.” 


२. सदर झासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेतांक 


२०२००३०६१२०२०४७७१४ असा आहे. हे शासन शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Mahesh Sadashiv Choukekar 
IN, O=G ॥ Of Maharashtr =M 


Mahesh Sadashiv ५८ none 


254.21 


Choukekar conics co 
(म. स. चौकेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत:- 
उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, सिटी अण्ड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट 
कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि., मुंबई. 


प्रति, 

१. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र 
राज्य. 

2. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

३. अवर सचिव (व्यय-१/अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अवर सचिव (का-५/का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. अधिक्षक अभियंता (टी.पी.-॥ & एन.टी.), सिटी अँण्ड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट 
कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि., नवीन औरंगाबाद. 

६. निवडनस्ती (का-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


737021862010047076961259९50650098128 
318874, cn=Mahesh Sadashiv Choukekar 


